शासकीय सेवेतील परिवीक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत- डॉ. शा. बा. देवरे, 


सहायक सचिव,महाराष्ट्र राज्य मराठी 
विश्वकोश निर्मिती मंडळ, वाई. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय, क्र.विनिम-२०२०/प्र.क्र.६३/आस्था-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ८ वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ डिसेंबर,२०२० 


संदर्भ: १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/ 

आठ, दि.२९.०२.२०१६ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुध्दीपत्र क्र. परिवी २७८५/ 
प्र.क्र.२/आठ, दि.०७.०२.२०१८ 

३) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.विश्वस-२०१५/प्र.क्र.५४/ 
आस्था-२, दि.२.५.२०१८ 

४) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.विनिम-२०२०/शाबादे/प.का./४४१, दि.०७.०७.२०२० 


शासन निर्णय 


संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये डॉ. शामकांत बा. देवरे यांची महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोठा 
निर्मिती मंडळाच्या वाई येथील कार्यालयात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार म्हणून सहायक सचिव, 
गट-ब (राजपत्रित) या पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदरहू नियुक्‍ती आदेशानुसार डॉ. 
देवरे यांचा नियुक्‍ती दिनांकापासून २ वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी आहे. सदर पदावर ते दि.१ जून, २०१८ (म.पू) 
पासून हजर झाले. डॉ. देवरे यांनी त्यांचा परिवीक्षा कालावधी समाप्त करण्यासंबंधीचे संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन 
निर्णयाप्रमाणे आवश्‍यक निकष पूर्ण केले आहेत. 
२. Patsy येथील पत्रानुसार डॉ. देवरे यांनी उपरोक्त २ वर्षाच्या कालावधीमध्ये एकूण १७ दिवसांची रजा 
उपभोगली असल्याने त्यांचा परिवीक्षा कालावधी तेवढ्या दिवसांनी पुढे वाढत आहे. त्यामुळे सदर पदावरील त्यांचा 
२ वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी त्यांनी दि.१७ जून, २०२० अखेर समाधानकारकपणे पूर्ण केला असल्याने त्यांची 
नियुक्ती पुढे सुरू ठेवण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विनिम-२०२०/प्र.क्र.६३/आस्था-२, 


३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६ व झासन शुध्दीपत्र क्र. परिवी २७८५/प्र.क्र.२/आठ, दि.०७.०२.२०१८अन्वये प्रशासकीय 
विभागाच्या सचिवांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१२१७१५२९१३५२३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANGESH 


PARSHURAM KUDTARKAR 
M A N E H DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=52bcc5e18003505c69802475f 


€37220a367d934681b77434d33db312 
PA RS H U RA 21536f5f, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialINumber=4617454bcdcbb2c4f87 
M 2703bd57b1caefd713ba9906a05d21d 
e7a85 18aff65c9, ou=MARATHI 
LANGUAGE, o=GOVERNMENT OF 


KUDTARKAR wesazasits cocmancest 
Date: 2020.12.18 11:56:37 +05'30' 
(मं. प. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 
Wa: 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 

सहायक सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळ, वाई 

डॉ. शा. बा. देवरे (सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळ यांच्यामार्फत) 
सर्व अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मुंबई 

कार्यासन (आस्था-२) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


